केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल 
एजन्सी खात्यावरील राज्य हिडझाच्या 
अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमारकमा 
यांच्या लेखाशिर्षास मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - कौविउ-२०२२/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक- ०५ जून, २०२३ 


संदर्भ- १) केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचा कार्यालयीन आदेशा FNo.9(93)PFMS/FCD/2020, 
दि.२३.३.२०२१ 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.०९/साधनसंपत्ती , दि.७.६.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ १ येथील कार्यालयीन आदेशाद्वारे प्राप्त मार्गदर्शक सुचनांना अनुसरुन 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अखर्चित रकमेवरील व्याजासाठी विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष/उपश्ीर्ष या खालील 
८०१-व्याज किंवा प्राप्त अनुदानातीळ अखर्चित रकमेवरील व्याज या गौणश्ीर्षाखाली १ व्याज व 
२. इतर जमा हे स्वतंत्र शीर्ष उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचित केळे आहे. 
२. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगळ नोडल एजन्सी खात्यावरील राज्य fesse अखर्चित रकमेवरील 
व्याज व इतर जमा रकमा यांच्या HTN मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याकरीता पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


PRICY, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविल्या सर्व केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी सिंगळ नोडल एजन्सी खात्यावरील राज्य हिउझाच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व 
इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी खालील लेखाशीर्षास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ 


मराठी इंग्रजी 
मुख्य ०२३० | कामगार व सेवायोजन Major ०२३० Labour and 
लेखाशिर्ष Head Employment 
उपमुख्य शि Sul | 
लेखाशिर्ष Major 
Head 
गौण शीर्ष ८०१ अनुदानग्राहीकडून Minor ८०१ Interest or Other 
अखर्चित Head earnings from 
शिलकीवरील व्याज grantee on unspent 
किंवा इतर जमा रकमा balances 
गट शीर्ष en १ व्याज Group | १ Interest 
Head 
उपगट (०१)(०२) सिंगल नोडल Sub (०१)(०२) | Interest on unspent 
शीर्ष खात्यातील अखर्चित । Group balances in Single 
शिलकीवरील व्याज । Head Nodal Account 
(कौशल्य, रोजगार, (skills, Employment, 
उद्योजकता व Entrepreneurship 
नाविन्यता विभाग) and Innovation 
Department) 
गट शीर्ष (०२) | इतर जमा रकमा Group (0) Other earnings 
Head 
उप गट | (0202) | सिंगल नोडल Sub (02)(02) | Other earnings in 
शीर्ष खात्यातील इतर जमा | Group Single Nodal 
रकमा (कौशल्य, Head Account 
रोजगार, उद्योजकता (skills, Employment, 
Entrepreneurship 
व नाविन्यता विभाग) and Innovation 
Department) 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं.ख.वि/चा-१/कौशल्य, विकास व उद्योजकता विभाग/युओआर- 
९०/२०२२-२३/४९०, दि.११/१०/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.३७/प्रशा-३ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्र.२०२३०६०५१२०२३६४७०३ आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महारष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MANGAL VISHWAS ® a 
SHIVALKAR ही 0 त ता 
(मंगल शिवलकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकाता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

सर्व सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई-४००००१. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई-४००००१ 

७. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवडनस्ती. 


०८ AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


